सन 2098-20 करीता महाराष्ट्र 
आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 
योजनांतर्गत (MEMS) कार्यान्वित 
रुग्णवाहीकांवरील आवर्ती खर्चासाठी 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 
(जून, २०१९ चे Wo टक्के देयक) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०१९/प्र.क्र.१७७ / आरोग्य -३ 
१० वा मजला , गोकुलदास Mala तेजपाल रुग्णालय संकूल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक: ३ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा - 

१ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, mate: ईएमएस-२०११/प्र.क. 
२२४/आरोग्य-३, दिनांक २८ मार्च, २०१३. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः पीएचडी-३००११/ प्र.क्र. ३८७/ 
२०१६/ आरोग्य ७, दिनांक १५ जून, २०१६ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस- २०१८/प्र.क्र.२७०/ 
आरोग्य -३, दिनांक ०८ मे, २०१९. 

आरोग्य सेवा संचालनालयाचे पत्र क्रमांकः संआसे/टे-४/कक्ष-३/राज्यस्तर/अनु. 
वितरण/२०१९-२०/॥॥७५॥७-१०८/१२१३७-३९/१९,दि. २९.०८.२०१९. 


२ 


— 


3 


— 


8 


— 


प्रस्तावना :- 

राज्यात आपदग्रस्तास तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी याकरीता अत्याधुनिक दळणवळण 
यंत्रणेसह वैद्यकीय उपकरणांनी सुसज्ज अशा रुग्णवाहिकांची सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून खुली निविदा मागवून सेवा पुरवठादाराची निवड 
करण्यासाठी शासन निर्णय, दि.२८.१०.२०१० अन्वये अप्पर मुख्य सचिव (आरोग्य) यांच्या 
अध्यक्षतेखाळी निविदा समिती स्थापन करण्यात आली होती. सदर निविदा समितीने 
मे.बी.व्ही.जी.इंडीया यांनी सादर HAA निविदा पात्र ठरवून संपुर्ण राज्यात २३३ अँडव्हान्स लाईफ 
UAE (ALS) आणि ७०४ बेसिक लाईफ सपोर्टींग (BLS) sar एकूण ९३७ रुग्णवाहिकांची 
आपत्कालिन प्रतिसाद सेवा (EMS) पुढील ५ वर्षात राबविण्यासाठी मे.बी.व्ही.जी.इंडीया या सेवा 
पुरवठादारास शासन निर्णय दिनांक २८ मार्च, २०१३ अन्वये कार्यारंभ आदेश देण्यात आले.सदर 
योजना दिनांक २६ जानेवारी, २०१४ पासून कार्यान्वित करण्यात आली. या योजनेस सन २०१४- 
१५ व २०१५-१६ मध्ये काही प्रमाणात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत केंद्र शासनाकडून अनुदान 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०१९/प्र.क्र.१७७ / आरोग्य -3 


प्राप्त होत होते आणि उर्वरित अनुदान राज्य योजनेतून वितरीत करण्यात येत होते. उपरोक्त 
अ. क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०१६-१७ पासून सदर योजना राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना 
कडून संचालक, आरोग्य सेवा यांच्याकडे हस्तांतरीत करण्यात आली. यास्तव सन २०१६-१७ 
पासून सदर योजना राज्य योजना म्हणून कार्यान्वित आहे. सदर योजनेबाबत सेवापुरवठा दाराशी 
केलेल्या करारपत्रानुसार सदर कराराची मुदत दिनांक ३१ जानेवारी, २०१९ रोजी संपुष्टात आली 
तथापि, रूग्णसेवेमध्ये अडचणी न येता रूग्णवाहिका सेवा विनाखंड सुरू राहण्यासाठी तातडीची 
बाब म्हणून दिनांक ३१ मार्च,२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये फेब्रुवारी, २०१९ ची देयके 
जानेवारी,२०१९ च्या दराने अदा करण्यासाठी सेवा पुरवठादारास मुदतवाढ देण्यात आली होती. या 
नंतर शासन निर्णय दिनांक ३ जानेवारी,२०१९ अन्वये गठित करण्यात आलेल्या अ.मु.स. (वित्त) 
यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार रूग्णवाहिका सेवा विनाखंड सुरू 
ठेवण्यासाठी दिनांक ८ मे, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१८-१९ च्या दरानुसार सेवा 
पुरवठारास १ मार्च, २०१९ ते ३० जून, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, 
त्यानुसार सदर योजनेवरील माहे जून,२०१९ च्या देयकामधील ७० टक्के रकमेच्या आवर्ती खर्चास 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत उपलब्ध असलेल्या निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


area निर्णय :- 
महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजना अंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या टोल फ्री 


क्रमांक १०८ च्या सुसज्ज रुग्णवाहीकांवरील आवर्ती खर्चासाठीच्या सन २०१९-२० मधील माहे 
जून,२०१९ च्या च्या एकूण रु.२३,३६,८४,३७८/- या देयकाच्या Wo टक्के रु.१६,३५,७९,०६५/- 
(रु.सोळा कोटी पस्तीस लक्ष एकोणऐंशी हजार पासष्ट मात्र) इतके देयक सन २०१८-१९ च्या दराने 
अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त रुग्णवाहीकांमार्फत पुरविण्यात आलेल्या सेवांचा तपशील दरमहा शासनास सादर 
करण्यात यावा. करारानुसार मासिक देयकाच्या ७० टक्के रक्‍कम अग्रीम देण्याबाबत तसेच उर्वरीत 


३० टक्के रक्‍कम अदा करतांना दंडाची आकारणी झाली असल्यास सदर देयकामधून वसूल 


करण्यात यावी. सदर माहे जून,२०१९ चे देयक सन २०१८-१९ च्या दरानुसार अदा करण्यात यावे. 


३. सदर प्रस्तावावरील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत PIP सन २०१९-२० मध्ये FMR Code- 
७.४९ आणि ७.४.१० अतंर्गत मंजुर असलेल्या रु.२२४८.८० लक्ष एवढया अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


४. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या Resource envelope मधील निधी मर्यादीत आहे. अन्य 
महत्वाच्या कार्यक्रमांसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या निधीची गरज, आणि सदर योजना राज्य शासनाचा 
कार्यक्रम म्हणून राबविण्यात येत असल्याने पुरेसा निधी शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येत 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०१९/प्र.क्र.१७७ / आरोग्य -3 


आहे. यास्तव या योजनेसाठी परिचालन खर्चासाठी निधीची मागणी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या 
PIP मध्ये करण्यात येवू नये. 


५. वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या 


परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-१, उपविभाग-४ मधील अ.क्र. ११ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच त्यात नमूद अटीची 


पुर्तता करुन सदरचा मंजूरी आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८३०१४५५०५६११७ असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Pradip M Balk 


cd 
jovernment Of Maharasht 
fa | Public Health Department 
pe ICode=400032, st=Mahi ht 


2.5.4.20=8db6aab31faca2f1 a89698a28c947 
03436c07cda664672d20607766dc59d345b, 


be -d0fa40788bb5c0d7f76b869 
a a V e fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf6sd6 
Pradip M Balkavdi 
ite: 2019.09.03 14:31:28 +05'30' 


(FAY. बलकवडे) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखा परिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 

प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


. afer व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. 


नियोजन विभाग (का. १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 


१०. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
११. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा/लेखा शाखा) मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती (आरोग्य - ३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


